सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या-२०१७ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : डीपीपी-०५१७/प्र.क्र.११३/पोल-१० 
गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :१ जून,२०१७ 


वाचा : संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : सअब/ १०४/ १४१/ 
२०१७, दिनांक २४.०५.२०१७ चे पत्र. 


शासन Seal :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सादर केलेल्या सहायक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या वार्षिक 
सर्वसाधारण बदल्यांच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सहायक संचालक व सरकारी | सध्याचे नियुक्तीचे बदलीनंतरचा 
अभियोक्त्याचे नांव ठिकाण जिल्हा 
१ २ ३ 4 
a श्री.राजाराम राणू बेंडकोळी अमरावती नाशिक 


२. उपरोक्त सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता हे बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा 
अनुपाळन अहवाल संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई यांनी शासनास न चुकता सादर 
करावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०६०११८४२४४११२९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


Arun Vishnu DANTE cect etcovemmencortanrsnra ouch 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क 2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465ecdafbdae 
J (0 ५ h | 899f879d9b4603fe37cfb3598, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2017.06.01 18:44:29 +05'30' 


(अ. वि. जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०५१७/प्र.क्र.११३/पोल-१० 


) मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 
qo) संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
११) निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


